अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग २/ उपअधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह यांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.९७/पीआरएस-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं.१, ३०वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: ३ मे २०१३. 


संदर्भ - 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 


क्र.कार्यकारी/ससेभ/ १४८४/अधिजिकाव २/२०१२/क-२/२०५१ दि.६.३.२०१३. 


शासन आदेश-- 


कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग २/ उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या 


पदावर सरळ सेवा भरतीने निवड झालेल्या wt अधिकाऱ्यांची शासन निर्णय क्र.ससेनि 


२०११/१३८३/प्र.क्र.३१५/तुरूंग १ दि.१.३.२०१२ च्या आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर 


अधिका-यांचे दोन वर्षे परिवीक्षा कालावधीपैकी पहिल्या टप्यातील प्रशिक्षण दि.१५.३.२०१२ पासून 


दौळतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथे सुरू करण्यात आळे होते. सदर 


परिवीक्षा काळावधीचा महाविद्यालयीन प्रशिक्षणाचा एक वर्षाचा टप्पा दि.१५.४.२०१३ रोजी संपुष्टात 


आला आहे. आता त्या पुढील एक वर्षाच्या परिवीक्षा कालावधीत या अधिका-यांनी कारागृहीन कामाच्या 


अनुभवासाठी कारागृहात काम करणे आवश्‍यक असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या त्यांच्या नावापुढे 


दर्शविण्यात आलेल्या कारागृहात करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय HAH: जेएलई-१०१३/प्र.क्र.९७/पीआरएस-१ 


अ.क्र अधिका-याचे नाव प्रस्तावित पदस्थापनेचे ठिकाण 
प. | . _ | weve भिकनराव अहिरराव नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह. 
२. | श्रीमती गीता हनुमंत शिकारे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह. 
३. | श्री.वैभव सुधाकरराव आगे नागपूर मध्यवर्ती कारागृह. 
४. | श्री.भाईदास नामदेव ढोले येरवडा मध्यवर्ती कारागृह. 
५. | श्रीमती किर्ती किशोर डहाळे औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह. 
६. । श्री.नागनाथ गंगाधर सावंत कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह. 
७. | श्रीमती स्वाती खुशालराव जोगदंड ठाणे मध्यवर्ती कारागृह. 
८. | श्री.अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे अमरावती मध्यवर्ती कारागृह. 


२. वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक तेथे पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. उपरोक्‍त सर्व 


परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५०३१६२२३१८५२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


Ki fa al Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 


Harishchandra / Wie cone 3 covernment 


OF MAHARASHTRA, OU = HOME 
Dhabade Date: 2013.05.03 17:10:50 +05'30' 


किरण ह.धबडे 
कक्ष अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HAH: जेएलई-१०१३/प्र.क्र.९७/पीआरएस-१ 


२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग,औरंगाबाद / पूर्व विभाग, नागपूर / पश्‍चिम विभाग, 


AN 


पुणे/दक्षिण विभाग, मुंबई / कारागृह महानिरीक्षणालय, (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


४. प्राचार्य, दौळतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे. 


५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


७. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


९. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


१०.मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर,औरंगाबाद, नागपूर, 


अमरावती. 


१२.उपरोकक्‍्त संबंधित अधिकारी,व्दारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 


महाराष्ट्रराज्य,पुणे. 


१३. निवडनस्ती, तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


